मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) 
संशोधन व विकास अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नरती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३४८ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : १९ जुलै, २०२४. 
वाचा : 

१ शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः प्रमंग्रासयो-२००९/प्र.क्र. ११३/योजना-८, दि. ०९ 

सप्टेंबर २०१०. 
२) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ ऑक्टोबर, 

2094. 
३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक ०६ जानेवारी, 

२०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 

मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १३३६ व १५८१/ २०२४ दि. १४ मे, २०२४ व दि.०६ जून २०२४. 


शासन निर्णय : 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 


अ विधान पॅकेज अंदाजित किंमत  यपाल 
“ सभाक्षेत्र/  _. कामाचे नाव लांबी (कि.मी) दुरूस्ती अंदाजित 
क्र क्रमांक (रू.लक्ष) जन 
तालुका किंमत (रू. 
मालगांव ते एरंडोली रस्ता 
षि ५.८०० 4008 199 ५०.२६ 
(_-२६, VR-28) 
मालगांव गुंडेवाडी गळवेवस्ती रस्ता 
२ ४.०८० ६२०.५१ ३०.८७ 
(_-२७, VR-3&) 
मल्लेवाडी ते खंडेराजुरी रस्ता 
३ ५.११० ७५८.८३ ३७.७५ 
(MRL-o¥, ५३-२८) 
इजिमा-१२५ ते खटाव पाटीलवस्ती रस्ता 
8 3.300 404.82 २४.९७ 
य (_-१७८, ७३-७५) 
र मिरज/ a मिरज राजीव गांधी नगर ढवळी रस्ता Sas Son ~~ 
1 |, मिरज i (L-982, VR-302) व ‘ 
॥२८१ टाचार ate : 
करोली एम ओढावाट ते यल्लमा मंदिर ते हनमंतपुर 
& — 2.220 ४८७.७० २४.२७ 
रस्ता (_-२९७, VR-¥39) 
टाकळी ते बेडग रेल्वेस्टेशन रस्ता 
७ ३.००० ४४०.४९ २१.९१ 
(MRL-98, VR-30) 

८ विजयनगर ते ढवळी रस्ता (MRL-20, VR-239) ४.३३० ७११.३२ ३५.४० 

९ कवलापूर ते बोनवाट रस्ता (MRL-2s, VR-¥ov) ३.५३० ५४५.९५ २७.१६ 
१०. ह जानराववाडी ते लिगणूर रस्ता कला वकक आ 

(VR-980, MRL-0Z) न 1 न 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र.३४८/बांधकाम-४ 


लिगणुर ते मोहिते माळीवस्ती रस्ता 
१. २.९०० ४४६.४३ २२.२१ 
(_-१६४, १॥३-२७०) 
प्रजिमा-५८ खटाव ते हनमापुरेवस्ती रस्ता 
१२ ३.०५० ४६८.४१ २३.३० 
(_-१७५, ७३-७२) 
१३ नांद्रे ते बिसुर रस्ता (_-२४२, VR-20¢) ३.६०० ५२१.३८ २५.९३ 
१४ सावळवाडी ते नेमनगोंडा रस्ता (_-२१५, ७३-०१) २.३०० ३५८.९८ १७.८६ 
तुंग ते कदम मळा (चांदोली वसाहत रोड) रस्ता 
१५ २.५१० ३८२.७८ १९.०४ 
(_-२१७, ७३-०३) 
रामा-६० कवलापुर ते ARG ते बिसुर रस्ता 
१६ ५.०७० ९३५.४० ४६.५८ 
यांग RD- (L-2&3, VR-38%) 
/ लोकुर रस्ता 
मिरज | SAN- बेडग ते लोकुर रस्ता 
१७ | मिरज ४.३०० ५६६.४८ २८.१६ 
A2C2 (L-999, VR-293) 
= इजिमा-१२३ बेडग लक्ष्मीनगर नरवाड रस्ता दहत ee ee 
(L-924, VR-323) awe 
प्रजिमा-४५ बेडग चुना भट्टी जाधववस्ती गवरदेव वाडी 
१९ रस्ता ३.७४० ५९५.३५ २९.६३ 
(_-१४१, VR-¥23) 
२० कवलापुर नांद्रे वाट रस्ता (_-१५९, VR-803) ३.९७० ७३९.२८ ३६.८१ 
२१ म्हेसाळ शोडबाळ रस्ता (_-१८७, VR-292) ३.८४० ५६१.७७ २७.९४ 
सलगरे जत करवस्ती मदभावी रस्ता 
२२ २.९७० ४१७.०७ २०.७४ 
(_-१०३, ४-३५५) 
आटपाडी ते पांढरेवाडी (रानमळा) रस्ता 
२२३ ६.०२० ८५५.८८ ४२.५६ 
खानापूर- (MRL-0¥, VR-992) 
आटपाडी- शेटफळे ते चावरवस्ती (रानमळ) रस्ता 
१00 यात ४.४८० ५७५.५७ २८.६१ 
/ (_-०६६, ७३-१६१) 
आटपाडी गोमेवाडी ते हिवतड शुक्राचार्य रस्ता क लात Sale 
: (MRL-0¢, ODR-944) न a ‘ 
२६ | खानापूर- घानवड ते भाग्यनगर (भाकुचीवाडी) रस्ता द) wou as 
आटपाडी- (MRL-9°, VR-92) 
तासगाव 
२७ ।/खानापूर नागेवाडी ते गोडाचीवाडी (कान्हरवाडी तालुका हद्द) ee ee 
a रस्ता (_-१००, ३-८ न न : 
RD- 
खानापूर/ रामा-१४३ विभुतवाडी ते गुळेवाडी रस्ता 
२८ SAN- ३.६३० ४४८.५८ २२.२९ 
आटपाडी त (VR-09, MRL-93) 
ss हिवरे ते जाधववस्ती रस्ता sas ee ae 
(_-०१६, ७३-४७) | न | 
कमळापूर ते महालक्ष्मी मंदीर रस्ता 
३० ४.००० ६२०.१९ ३०.८६ 
खानापूर” (MRL-0Z, VR-22&) 
खानापूर विटा ते चिंचणी (मं) (खेराटीमळा) रस्ता भाग चिंचणी 
खानापूर री mate 
34 (म॑ ते खैराटीमळा रस्ता २.८०० ४५८.४६ २२.८२ 
(13-०६, VR-28,22¢) 
हिंगणगादे ते साळुंखेवस्ती रस्ता 
३२ २.००० ३२०.८७ १५.९७ 
(_-९८,५३-१८७) 
खानापूर/ हातनुर ते पिरदेव रस्ता 
१७. rears २.७८० ४३२.०१ २१.४९ 
तासगाव (_-१८५, ३-१५८) 
एकूण ३३ कामे १२२.३०० | १८७०१.१९ ९२९.८१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र.३४८/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व ardtax कार्यान्वीत 
करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित कार्यकारी 
अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. 
२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो २०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक 
२२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ 
आदेडा द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


) प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-2020 मध्ये नमूद New 
Technology Initiative नुसार मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू लांबीच्या 
रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT)/ Short Panel Concrete (SPC) ची धावपट्टी घेण्यात 
यावी. 

i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावी. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन करावे 
लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत 
प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री 
करण्यात यावी. 

iv) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४ अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 

५) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरळेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे 
कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

४५) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 
महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, 
याची खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र.३४८/बांधकाम-४ 


vill) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

9) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

x) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले 
बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा 
व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (0909) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 4943” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१९११३४२३०२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL. 


p RA S H A N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b 1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 
V | N AYA K R A O 5f8c505422af66a5628314537e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFDD 
C4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT 
p AT | | VINAYAKRAO PATIL 


Date: 2024.07.19 16:05:36 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, सांगली . 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली . 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


षु 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, पुणे. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सांगली . 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सांगली . 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली . 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली . 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Nn Sm 


2६4) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


